सन २०२२-२३ करीता मिशन वात्सल्य या 
केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत निधी वितरीत 


करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.६२/का-०८ 
नवीन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक- ३१ मार्च, २०२३ 


१. महिला व बाल विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली, यांचे पत्र क्र. ७//-॥ -22/23/2094(e- 


प्रस्तावना :- 


६८६३), दि.२९/०३/२०२३ 


महिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत केंद्रपुरस्कृत मिशन वात्सल्य योजनेसाठी सन २०२२-२३ या 
अर्थसंकल्पीय वर्षाकरीता केंद्र व राज्य हिऱ्यापोटी अनुक्रमे रू. ९७०२.०६ लक्ष व रु.६४५८.०३ लक्ष असा 
एकूण रु. १६१६०.०९ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. 
२. केंद्र शासनाकडून वाचा क्र. १ अन्वये मिशन वात्सल्य योजनेअंतर्गत रू.५००६.४४ लक्ष निधी केंद्र 
हिस्सा वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी व त्यांस आनुषंगिक राज्य हिस्सा आयुक्‍त, महिला व बाल 
विकास, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब शासन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


PRM वात्सल्य अंतर्गत प्राप्त केंद्रीय सहाय्याच्या अनुषंगाने विवरणपत्रातील लेखाशीर्ष/उद्दीष्टांना 
रकाना क्र. ५ व ७ प्रमाणे आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना या शासन निर्णयाद्वारे निधी वितरीत 


करण्यात येत आहे. 
(रु.लक्ष) 
अ. जा नि (२२३५ ७००९), केंद्र हिस्सा, (२२३५ 0०१८), राज्य हिस्सा, 
कः अ.अंदाज | प्रस्तावित वितरण अ.अंदाज प्रस्तावित वितरण 
q Q 3 8 षु ६ 9 
q ०१, वेतन १४९३.३१ ६६.०० ९९५.५३ ४४.०० 
2| ३१, सहायक | प्रत्यक्ष खर्चासाठी ३७५४.५० १८८०.५९ २४९३.०० १२५३.७३ 
अनुदान 
(वेतनेत्तर) वेतनाचे ४१४.०० २७६.०० 
पुर्नस्थापित 
करण्यासाठी 
एकुण २२९४.५९ 9428.93 
एकुण ५२४७.८१ २३६०.५९ ३४८८.५३ 9403.93 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.६२/का-०८ 


अ (2234 0०२७, केंद्र हिस्सा, (२२३५ ७०३8७), राज्य हिस्सा, 
उद्दिष्ट तपशिल - 
क्र. अ.अंदाज । प्रस्तावित वितरण अ.अंदाज प्रस्तावित वितरण 
| ३१, सहायक । प्रत्यक्ष खर्चासाठी ३४८४.८२ १९६४.०५ 2323.29 १३०९.३८ 
अनुदान 
(वेतनेत्तर) वेतनाचे ६८१.८० ४५४.५१ 
पुनःस्थापित 
करण्यासाठी 
एकूण २६४५.८५ १७६३.८९ 
२ | ३६, सहायक ९६९.४३ च ६४६.२९ च 
अनुदान 
(वेतन) 
एकूण ४४५४.२५ २६४५.८५ २९६९.५० १७६३.८९ 
एकूणात एकूण केद्र हिस्सा ५००६.४४ राज्य हिस्सा 3३३३७.६२ 
वेतनाचे पुन:ःस्थापित निधी वगळून केद्र हिस्सा ३९१०.६४ राज्य हिस्सा २६०७.११ 


२. सदर निधी वितरणाकरीता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे तथा 
आयुक्‍त, महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. सदर योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत 
नमुन्यात सादर करणेची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 

३. सदर निधी आहरण व विनियोगाच्या अनुषंगाने केंद्रशासन व राज्यशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या 
सूचना, वित्त विभागाचे निर्देश यांचे अनुपालन होईल याची दक्षता नियंत्रक अधिकारी व आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांची राहील. वेतनाचे पुनर्स्थापित करण्यासाठी वितरीत केलेला निधी ८००, इतर जमा रकमा, 
(०१) इतर जमा रकमा (०१)(०१) इतर जमा रकमा ०२३५०१०२ या जमेच्या लेखाशिर्षाखाली चलनाद्वारे जमा 
करण्यात यावी. 

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१३८/व्यय ६, दि.३१.०३.२०२३ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०३३११३०१०४०२३० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. SUNIL 


DEORAO 
SARDAR 


(सुनिल सरदार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.६२/का-०८ 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्राळय,मुंबई 

७. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

११. महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

१२. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. उपायुक्त (बाळ विकास), महिला व बाल विकास आयुकक्‍्तालय,पुणे 

१४. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

१५. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई 

१६. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१७. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

१८.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

१९. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०.निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


